राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDRF) यांच्या 
प्रशिक्षण संस्थेस पाण्यासंबंधीच्या आपत्तीसमयी 
बचाव कार्य करण्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या 
प्रशिक्षणाच्या सोयी करण्यासाठी रु. १७२.७८ लक्ष 
निधीस प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग (मदत व पुनर्वसन) 
शासन निर्णय क्र. आव्यप्र-२०२३/प्र.क्र.९०/आव्यप्र-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दि. २८ ऑगस्ट, २०२४ 


संदर्भ 9) जिल्हाधिकारी नागपूर यांचे क्र. जिनिक/म.स./ने आ व्य/काव ३०१/२०२४ 
दि. १३.०८.२०२३ चे पत्र 


प्रस्तावना:- 


राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDRF) यांच्या प्रशिक्षण संस्थेस पुराच्या पाण्यामध्ये / पाण्यासंबंधीच्या 
आपत्तीसमयी बचाव कार्य करण्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या प्रशिक्षणाच्या सोयी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने 
नागपूर विभागातील कोलार नदीवरील सुरादेवी, ता. कामठी, जिल्हा नागपूर येथे Water Pool तयार करून 
तेथे ५००० प्रशिक्षणार्थीना प्रशिक्षण देण्यासाठी सदर ठिकाणी प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्याबाबत NDRF यांनी 
विनंती केली होती. प्रस्तावानुसार मोटर बोट चालविले असता नदी मधल्या भागात साधारणता ५ ते ६ फुट 
पाण्याची खोली असल्याचे दिसून आले. मात्र काठावर ती २ ते ३ फुट आढळून आली. तसेच Fly Ash Pipe 
Bridge चे १०० मीटर खोलचे वरचे भागात ६ ते ८ फुट पाण्याची खोली आढळून आली. मात्र या भागात 
नदीपात्रात मोठे दगड आढळून आले. त्यामुळे, बंधाऱ्याची उंची वाढविणे जेणेकरून २ मी. उंचीचा Water Pool 
संपूर्ण नदीपात्रात निर्माण करता येईल. सादर गाळ काढण्यासाठी जलसंपदा विभागाने रु. १७२.७८ लक्ष ची 
मागणी जिल्हाधिकारी नागपुर यांच्या मार्फत केली आहे. आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ मधील कलम 
२(0) नुसार आपत्ती समीकरणासाठी प्रशिक्षण घेणे हे बाब नमूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे सदर प्रशिक्षण 
कार्यक्रमास निधी उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDAF) यांच्या प्रशिक्षण संस्थेस पाण्यासंबंधीच्या आपत्तीसमयी बचाव 
कार्य करण्यासाठी नागपूर विभागातील कोलार नदीवरील सुरादेवी, ता. कामठी, जिल्हा नागपूर येथे 
नदीपात्राचे खोळीकरन व रुंदीकरनाच्या कामास जलसंपदा विभाग नागपुर यांनी तांत्रिक सहमती दिली 
असल्याने प्रशिक्षणाच्या सोयी सुविधा निर्माण करण्यासाठी.आवश्‍्‌यक रु. १७२.७८लक्ष निधीस प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे . 


2. सदर आदेश वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, झासन निर्णय fas -२०१३/प्र.क्र 
३०/२०१३/विनियम भाग २ मधील भाग पहिलं उपविभाग ३ अ.क्र. ५ परि.क्र. २७(२) मधील तरतुदींनुसार 
विभागाच्या स्तरावर दिलेल्या अधिकारान्वये प्रशासकीय मान्यतेचे आदेडानिर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर बाबीवर होणारा होणारा खर्च याबाबतचा खर्च मागणी क्र. सी-६, २२४५, नैसर्गिक आपत्तीच्या 
निवारणासाठी सहाय्य, ८० सर्वसाधारण (०१) (०१) महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे कार्यालय 
स्थापन करणे व फर्निचर व साधनसामुग्रीसह सुसज्जीकरण करणे (२२४५ १७६१) ३१ - सहायक अनुदाने या 
लेखाशिर्षासाठी सन २०२४-२०२५ मध्ये प्राप्त तरतुदीतून भागवण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः आव्यप्र-२०२३/प्र.क्र.९०/आव्यप्र-१ 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०८२८१०४०५३६५१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांच्या आदेशाने व नावाने 


Digitally signed by HITENDRA YADAORAO DUFARE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE 


H ITE N D RA AND FOREST DEPARTMENT, 
2.5.4.20=1170c73752038d1c4f8b3a8c1 729f3f55bd8bd13206eed4 


1006९6९, postalCode=400032, st=Mahi hy 
YA DAO RAO DU FARE ber=02BBA6FFE202C222698F7E91A562A 12409629154 
SEBA836EE89EC11CB9F688D5, HITENDRA YADAORAO. 
Date: 2024.08.28 10:56:39 +05'30' 
(हितेंद्र दुफारे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) महालेखापाल, लेखा परिक्षा, १/२, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागूपर 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
३) सहसचिव व वित्तीय सल्लागार. आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) लेखाधिकारी, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग (आव्यप्र-६), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) प्रधान सचिव (आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन यांचे स्वीय सहाय्यक, महसूल व वन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
६) संचालक, आपत्ती व्यवस्थापन विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक. 
७) निवड नस्ती. आव्यप्र-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


